सांगली जिल्हयातील तहसिल कार्यालय, 
जत तसेच अप्पर तहसिल कार्यालय, संख यांचे 
सुधारीत कार्यक्षेत्रास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१८/ प्र.क्र.१८६/ म-१० 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक :-२१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा:- १) शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१५/ प्र.क्र.७१/म-१० दिनांक: १० ऑगस्ट, २०१७ 
२) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांची दि.२९.११.२०१८, दि.२२.०७.२०१९ तसेच 
दि.१३.०१.२०२० व दि.२३.०२.२०२१ ची पत्रे 


प्रस्तावना:- 


संदर्भाधीन क्र.१ वरील झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने सांगळी 
जिल्हयातील जत तालुक्‍यातील संख येथे स्वतंत्र अप्पर तहसिल कार्यालय स्थापन करण्यास 
मान्यता देण्यात आली असून कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यात आळे आहे. तथापी भौगोलीक सलगतेच्या 
दृष्टीने संख, ता.जत, जि.सांगली येथील स्वतंत्र अप्पर तहसील कार्यालयांतर्गत काही गावांना जत 
हे ठिकाण सोयीस्कर असल्याची ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने 
विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडुन अहवाल मागविण्यात आला. विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडुन 
संदर्भाधीन क्र. २ वरील विविध पत्रांन्वये प्राप्त अहवालानुसार सांगली जिल्ह्यातील तहसील 
कार्यालय जत व अप्पर तहसिल कार्यालय, संख यांचे कार्यक्षेत्रात सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


सांगली जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय, जत तसेच अप्पर तहसिल कार्यालय, संख यांचे 
सुधारीत कार्यक्षेत्रास उक्त शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. अप्पर तहसिल कार्यालय संख मधील सनमडी, GSA, मायथळ, कुणीकोणूर, आबाची 
वाडी, कोळगिरी, काराजनगी, वळसंग, मुचंडी, रावळगुंडवाडी, उंटवाडी, seas, सालेकेरी, 
सोरडी व दरीकोणूर ही १५ गावे जत तहसिल अंतर्गत नवीन वळसंग महसुल मंडळात समाविष्ट 
करण्यात येत आहेत. 


३. अप्पर तहसिल कार्यालय संख अंतर्गत मुचंडी महसूल मंडळ रद्द करण्यात येत असुन 
सिद्धनाथ साझेतील सिद्धनाथ, जालीहाळ खुर्द व पांढरेवाडी अशी १ साझा व ३ गावे संख महसुल 
मंडळामध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. त्यामुळे संख महसुल मंडळामध्ये एकूण ६ US व १५ 
गावांचा समावेश राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०१८/ प्र.क्र.१८६/ म-१० 


४. सांगली जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय, जत तसेच अप्पर तहसिल कार्यालय, संख यांचे 
सुधारीत कार्यक्षेत्र खालीलप्रमाणे आहेत. 


सुधारीत कार्यक्षेत्र 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव महसुल मंडळे साझांची संख्या । महसुली गावे 
जत ८ १६ 
डफळापुर 8 १५ 
तहसिलदार, जत er 
: शोगांव & 93 
कुंभारी 1 ७ | तेष्ठ | 
वळसंग | lw १५ 
एकुण महसुली गावे ३५ ७३ 
संख न १५ 
उमदी ६ १५ 
; अप्पर वजलहा eS र 
तहसिलदार, संख el 
तिकोंडी & BO ४ 
एकुण महसुली गावे २२ ५३ 
षु सांगली जिल्हयातील तहसिल कार्यालय, जत तसेच अप्पर तहसिल कार्यालय, संख 


ता. जत यांच्या कार्यक्षेत्रातील महसूल मंडळांतर्गत तलाठी साझे व त्यामध्ये अंतर्भूत होणा-या 
गावांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबतची कार्यवाही जिल्हाधिकारी, सांगली यांचे स्तरावर करण्यात 
यावी. 


६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१२११०५९५८८६१९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVIRAJ VISHNU ------ 
PHALLE | 


AVIRAJ VISHNU PHALLE 


(रविराज फल्ले) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०००३५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राफेब-२०१८/ प्र.क्र.१८६/ म-१० 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
३. मा.मंत्री व मा. राज्यमंत्री (महसूल ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
५. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
६. अप्पर मुख्य सचिव (Rach), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
७. अप्पर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
८. अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
( 
( 


९. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई-४०००३२. 

१०.अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
११.अप्पर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१२.मुख्य निवडणूक अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
१३.विभागीय आयुक्त, पुणे 

१४.जिल्हाधिकारी, सांगली 

१५.उपविभागीय अधिकारी, कवठे महांकाळ, जिल्हा सांगली 

१६.तहसिलदार, जत जिल्हा सांगली 

१७.अप्पर तहसिलदार, संख,ता. जत जि. सांगली 

१८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 

१९.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२०.कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग (कार्यासन ई-३/ई-८/ई-९/ई-१०/ब-१) 
२१.वित्त विभाग ( का. विसू-१/ अर्थसंकल्प -६/ व्यय-९/ आ.पु.क.), मंत्रालय मुंबई 
२२.महसूल व वन विभागातील सर्व कार्यासने 

२३.निवड नस्ती-कार्यासन म-१० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


